डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता 
योजना या योजनेकरिता निधी आंहरित व 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.9७१/२०)/तांशि-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक: २५ मार्च, २०२१. 

वाचा: - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५. 
2) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, 

दि.१३ ऑक्टोबर, २०१६ 
३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४०७/तांशि-४, 

दि.२२ फेब्रुवारी, २०१८ 
४) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१८५/तांशि-४, 

दि.१८ जून, २०१८ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२०. 
६) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे क्र.१८/अर्थसं/डॉ.पंदेवनिभ/खप्रमा/२०२०-२१/१३८, 

दि.२० मे, २०२०. 
७) शासन ज्ञापन, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, क्र.तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.9७१/२०)/तांशि-३, 

दि.२ सप्टेंबर, २०२०. 
८) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र.१८/अर्थसं/डॉ.पंदेवनिभ/खप्रमा/२०२०-२१/७९, 

दि.४ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.२ येथील दि.१३ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्धारीत केलेल्या व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांना शासकीय, शासन अनुदानित व विना अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ 
तंत्रनिकेतनांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक 
शेतकरी आहेत किंवा ज्यांचे पालक नोंदणीकृत मजूर आहेत अशा विद्यार्थ्यासाठी राज्यातील 
महानगरांतील (मुंबई, पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व शहरे, औरंगाबाद, नागपूर) प्रवेशित 
आहेत, त्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रती विद्यार्थी प्रतीमाह रु.३०००/- व अन्य ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहांमध्ये 
प्रवेशित विद्यार्थ्यासाठी प्रती विद्यार्थी ulate रु.२०००/- या प्रमाणे डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह 
निर्वाह भत्ता योजना या योजनेंतर्गत वसतिगृह निर्वाह भत्ता देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र.४ येथील दि.१८ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 

ज्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे (दोन्ही पाळकाचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लक्ष पर्यंत आहे, अशा 
विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत महानगरासाठी (मुंबई व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील 
सर्व शहरे, औरंगाबाद/नागपूर इ.) व इतर शाहरे/ग्रामीण भागासाठी प्रति वर्षी अनुक्रमे रु.१०,०००/- व 
रु.८,०००/- इतका निर्वाह भत्ता अनुज्ञेय आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.9१/२०)/तांशि-३ 


सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षात “डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” या 
योजनेसाठी सुधारित अंदाजाव्दारे रु.४०.०० कोटी इतका निधी मंजूर झालेला आहे. त्यापैकी शैक्षणिक 
वर्ष २०१९-२० वर्षात पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित वसतीगृह निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी रु.६.६६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

आता शौक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम अदा 
करण्याकरीता रु.९.०४ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी 
संदर्भाधीन दि.४ मार्च, २०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. त्यास अनुसरुन या योजनेखालील चालू 
आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या रु.४०.०० कोटी निधीपैकी रु.९.३४ कोटी इतका निधी आंहरित व वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन : 

“डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” या योजनेखाली सन २०२०-२१ मधील 
पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम अदा करण्याकरीता खाली नमूद केल्याप्रमाणे रु.९.३४ 
कोटी (अक्षरी रुपये नऊ कोटी चौतीस लक्ष wad) इतका निधी संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांना 
"खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून" आंहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच 
आंहरित व वितरीत करावयाच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये कोटीत) 
सुधारित वित्त विभागाकडून वितरीत | शिल्लक निधी | वितरीत करावयाचा 
अंदाजामध्ये उपलब्ध निधी केलेली निधी निधी 
मंजूर निधी 

४०.०० १६.०० ६.६६ 8.38 ९.३४ 
अटीव शर्ती :- 


१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.टीईएम-२०१५/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ ऑक्टोबर, 
२०१६ व या संदर्भातील त्यानंतरच्या fF. ऑक्टोबर, २०१७, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१८, दि.१८ जून, 
२०१८ व इतर आदेशामध्ये नमूद अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

२) उपलब्ध तरतूद महा डिबीटी पोर्टलवरुन पात्र विद्यार्थ्यांना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
वितरीत करण्यात यावी. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण व सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 
नमुन्यादाखल काही संस्थाना भेट देऊन या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थितरीत्या होत असल्याची 
वेळोवेळी तपासणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४) यापूर्वीच्या तपासणी अहवालात काही त्रुटी/अनियमितता आढळून आली असल्यास ती तात्काळ दूर 
करण्यासाठी आवश्‍यक ती उपयायोजना संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी करावी. 

५) चूकीची अथवा खोटी माहिती भरुन शासनाकडून निर्वाह भत्ता प्राप्त करुन घेतले असल्याचे 
निदर्शनास आले असल्यास अशी रक्‍कम वसूल करुन ती शासन जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२०/(प्र.क्र.9१/२०)/तांशि-३ 


६) या शासन ज्ञापनाच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत निधीचे तात्काळ वाटप करावे व उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. निधीचे वाटप करण्यास विलंब करु नये. याबाबतची जबाबदारी 
संचालक, तंत्रशिक्षण व सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण यांची राहील. 


४. उपरोक्त योजनेखाली करण्यात येणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "२२०३-तंत्रशिक्षण, मागणी 
क्र.डब्ल्यू-३, तंत्रशिक्षण १०७, शिष्यवृत्ती (००) (००)(०९) डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता 
योजना, (कार्यक्रम) (२२०३ ३५४२) ३४, शिष्यवृत्ती/विद्यावेतने" या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मधील पात्र ठरलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांची निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम 
प्रलंबित आहे, sar विद्यार्थ्यांची निवार्ह भत्त्याची प्रलंबित रक्‍कम या आदेज्ान्वये वितरीत केलेल्या 
निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६. हे शासन ज्ञापन नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३४/१४७१, दि.१२ मार्च, २०२१ 
अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.3१२/२०२१/व्यय-५, दि.२२ मार्च, २०२१ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२१०३२५१७३७४३३००८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND 
SAMANT 


+05'30 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) सर्व विभागीय तंत्रशिक्षण सह संचालक. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 

७) नियोजन विभाग/वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई. 
८) अवर सचिव/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी/साशि-१, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निवडनस्ती/तांशि-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


